पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी 
माध्यम आराखडयास मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र.मपवि-२०२४/प्र.क्र.१३/पदु-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०२ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :-१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मावज-२०२१/प्र.क्र.१२६/का.-३४, 
दिनांक १३ ऑगस्ट, २०२१. 
२. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे क्र.विस्तार/प्र.क्र.२५४/जाहिरात आराखडा/ 
७३७८/२०२४/पसं-१३, पुणे-६७, दिनांक २० जून २०२४ रोजीचे पत्र. 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांचे क्र.वृत्तचित्र २०२४/ मा.आ. 
बैठका/का-७, दिनांक ०५ जुलै, २०२४ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त 


प्रस्तावना :- 

राज्यात wpa विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, शेतकरी, पक्लुपालक 
यांच्यापर्यंत पोहचविणे, अनुषंगिक प्रसिध्दी व प्रचार प्रभावीपणे करणे या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयामार्फत जाहिरातीद्वारे प्रसार व प्रसिध्दी करुन प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे कार्य 
पशुसंवर्धन विभागाकडून करण्यात येते. त्यानुषंगाने, आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
कार्यालयामार्फत दिनांक २०.०६.२०२४ च्या पत्रान्वये रु.४,९५,९०,०००/- जाहिरातीच्या आराखडयाचा 
प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांनी सन २०२४-२५ या 
आर्थिक वर्षात राज्यात पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना, शेतकरी, पद्युपालक 
यांच्यापर्यंत पोहचविणे, अनुषंगिक प्रसिध्दी व प्रचार प्रभावीपणे करणे याकरिता जाहिरातीच्या जनजागृती 
करण्यासाठी रु.४,९२,६१,०००/- (अक्षरी चार कोटी AMV लाख एकसष्ट हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या 
जाहिरात माध्यम आराखडयास मान्यता दिली आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १३/०८/२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शासकीय 
जाहिराती वितरण धोरणाच्या अंमलबजावणीची कार्यपध्दती विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार 
पशुसंवर्धन विभागाच्या प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा 
नियोजन व अंमलबजवणी समितीच्या दिनांक ०५/०७/२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत 
शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि-२०२४/प्र.क्र.१३/पदु-२ 


शासन निर्णय :- 
सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांमध्ये राज्यात पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध 
योजना, शेतकरी, पशुपालक यांच्यापर्यंत पोहचविणे, अनुषंगिक प्रसिध्दी व प्रचार प्रभावीपणे करणे यासाठी 
जाहिरात व प्रसिध्दीच्या माध्यमातून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविणे या उद्देशाकरिता माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालयाच्या माध्यम आराखडा नियोजन व अंमलबजवणी समितीच्या दिनांक ०५/०७/२०२४ रोजी 
झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या माध्यम आराखडयास तसेच तो राबविण्यासाठी येणाऱ्या 
रु.४,९२,६१,०००/- (अक्षरी चार कोटी ब्याण्णव लाख एकसष्ट हजार फक्त) 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. या प्रचार व प्रसिध्दी माध्यम आराखडयानुसार येणाऱ्या 
अंदाजीत खर्चाचा तपज्षील खालील प्रमाणे राहील :- 


इतक्या खर्चास या शासन 


माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय 
कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग प्रस्तावित माध्यम आराखडा 
(| माध्यम | PF रक्‍कम (प्रती नग) | | एकूण अंदाजित रक्‍कम । कार्यादेश निर्गम 
(सर्व करांसहित) करणारी शाखा 
१ नमिती साहित्य (Production of Creative) | feat TVC - ६० Sec. - As per DAVP rate \9,00,000 Ro ७०,००,०००| वृत्तचित्र शाखा 
जगल्स/ Bie | Audio Jingle (६० Sec.) ४५,००० Yo ४,५०,०००| वृत्तचित्र शाखा 
Total - A ७४,५०,००० 
a Media मूळ दर, प्रक्रिय काळ अ | संख्या/ दिवस | एकूण अंदाजित रक्‍कम । कार्यादेश निर्गम 
(सर्व करांसहित) करणारी शाखा 
१ [दूरदर्शन केंद्र सरकारचा दर व्होसोचे प्रसारण - सायं. ७.०० बातम्यांच्या पूर्वी व मध्यंतरात जाहिरात नमूद अंदाजितरकमेच्या | ३० दिवस १०,००,०००| वृत्तचित्र शाखा 
प्रसारण मर्यादेत 
२ |मराठी वृत्त वाहिन्या CBC (DAVP) यादीवरील |४५ ते ६० सेकंद जाहिरातोंचे प्रसारण - प्रत्येक बंडमध्ये नमूद दराच्या ।नमूद अंदाजितरकमेच्या | ३० दिवस ६०,००,०००| वृत्तचित्र शाखा 
बदर मर्यादेत समसमान जाहिरात प्रसारण मर्यादेत 
3 काशवाणी कंद्र केंद्र सरकार दर जिंगल्स / स्पॉटचे सकाळी ७.१० आणि सायंकाळी ७ वाजता नमूद अंदाजितरकमेच्या | ३० दिवस ७,००,०००| वृत्तचित्र शाखा 
बातम्यांच्या मध्यंतरात एक वेळा (केंद्र शासनाचे दर) मर्यादेत 
४  |सोशल मिडीया (Social Media) विहित इ-निविदा प्रक्रियेद्वारे शासन निर्णय दि. २३.११.२०२२ मधोल संस्थांच्या सुचीमध् नमूद अंदाजितरकमेच्या | ३० दिवस ६०,००,००० |समाज माध्यम शाखा 
संस्थांमार्फत विहीत कार्यपद्धतीचे अवलंब करुन प्रसिद्धी करणे शक्‍य मर्यादेत 
होईल. या माध्यमांच्या संस्थेनी निविदेमध्ये नमूद केलेल्या दराने प्रसिद्धी 
करण्याचे प्रस्तावित 
५ । एसटी बस डेपोतोल सार्वजनिक उद्‌घोषण CBC (DAVP) दर यातील ग्रामीण भागातील बसस्थानकावरुन ऑडिओ जिंगलचे RR अंबाजितरकमेच्या | ३० दिवस ४००००० वृत्तचित्र शाखा 
प्रसारण मयादेत 
नि सटी डेपातील LCD/LED/ESB @ CBC (DAVP) यादीवरील ।एस.टो. महामंडळाच्या बस डेपोतील इलेक्ट्रॉनिक साईन बोर्ड / एलईडी स्क्रोनवरुन 'अंदाजितरकमेच्या ३० दिवस 40,00,000] प्रदर्शने शाखा 
बदर प्रसिद्धी (या माध्यमास एकाधिकार (Sole Rights) उपलब्ध आहेत. TAM, दि.१८ |मर्यादेत 
© की | जगी होडिंग्ज CBC (DAVP) यादीवरील भाडे तत्वावरोल खाजगी होडिज As per Availability अंदाजितरकमेच्या ३० दिवस ९७५,००,०००| प्रदर्शने शाखा 
व दर मर्यादेत 
८  |लोकराज्यच्या माध्यमातून जनजागृती १०,००,००० | प्रकाशने शाखा 
Total - B 3,30,00,000 
TOTAL (A+B)| — %°%9,000 
१ |शा.नि. दि. १३.८.२०२९ नुसार रु.५.०० कोटी इतक्या शासन निर्णय तरतुदीनुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला येणारा कार्यालयीन उपकरणावरील खर्च, सॉफ्टअवेर, तात्पुरता १६,१८,००० 
कमेपर्यतच्या प्रसिद्धी आराखड्यासाठी एकूण खर्चाच्या ४% मनुष्यबळावरील खर्च, संशोधन खर्च, वाहतूक खर्च, इतर किरकोळ खर्च 
(रु.२० लाख) आणि त्यापेक्षा प्रत्येक वाढीव रकमेसाठी २% ति 
(उर्वरित रकमेवर (रु.५ कोटी वजाजाता)) प्रमाणे 
TOTAL EXPENDITURE ¥,20,86,000 
1 विभागस्तरावरकरावयाचीका याही ||| 
१ |पशुधन ऐश्वर्य या वार्षिक नियतकालिकाच्या अंक |बिहित कार्यपद्धतीचा पशुसंवर्धन विषयक विविध लेख, यशोगाथा, नवनवोन संशोधने, यांची ।रुपये १६० प्रती अंक १०,४८,००० | विभागस्तरावर 
८ ची छपाई करणे अवलंब माहिती क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी, कर्मचारी व पशुपालक यांना |X ६५५० प्रती कार्यवाही करण्यात 
पशुधन ऐश्वर्य या नियतकालिकाच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन देणे. येणार आहे. तर्थापि, 
माध्यमांच्या रकमेमध्ये 
२ |घडोपत्रिका, पाम्प्लेटची छपाई करणे विहित कार्यपद्धतीचा  ।पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना, उपयुक्‍त माहितीची जनजागृती व प्रचार ५,४५,००० | फेरबदल करण्याचे 
अवलंब करणेबाबत घडीपत्रिका, TTA छपाई करणे (४३६००० प्रती X अधिकार संबंधित 
रु.१.२५ प्रती घडीपत्रिका / पाम्प्लेट) बिभागाला असतील, 
३ मिडीया टिम तयार करणे आयुक्त, |विहित कार्यपद्धतीचा पशुसंवर्धन विषयक योजना, कार्यक्रम, इतर उपक्रम ब अनुभव यांची ।प्रतिमाह अंदाजे रु.७ ५६,००,००० असे उपस्थित संबंधित 
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय यांच्या स्तरावर प्रचार ।अवलंब जनजागृती, प्रचार व प्रसिद्धी कार्य प्रभावीपणे पूर्ण करण्यासाठी लक्ष रुपे प्रमाणे विभागाच्या अधिकारी 
प्रसिद्धीची माहिती तयार करण्यासाठी सोशल विभागाचा विस्तार कक्ष स्थापन करणे, या कक्षाद्वारे प्रचार व प्रसिद्धी  ।पुढील ८ यांनी सांगितले. 
मिडिया टीम तयार करणे करण्याकरिता आवश्यकतेनुसार टेम्प्लेट तसेच जाहिरात व माहितीपर ।महिन्यांकरिता 
व्हिडिओ, जिंगल्स तयार करणे व विभागाच्या सोशल मिडीया पेज तसेच 
वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे. 
TOTAL EXPENDITURE ४,९२,६१,००० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि-२०२४/प्र.क्र.१३/पदु-२ 


२. सदर देयकांचा खर्च लेखाशिर्ष मागणी क्र. डी ४, २४०३ पशुसंवर्धन, (००) (१०) प्रदर्शन व प्रचार (१०० 
टक्के राज्य योजना) (कार्यक्रम), २६- जाहिरात व प्रसिध्दी (२४०३ ०८७५) या उद्दिष्टासाठी आणि केंद्र पुरस्कृत 
योजनां (NADCP, BCP, PPRCP, CSF, ASCAD) मधील प्रसिध्दी व प्रचार या बाबीखाली सन २०२४-२५ करिता 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने यानुषंगाने संबधित जाहिरात एजन्सी/आस्थापनांना 
कार्यादेश देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करावी. तसेच सन २०२४-२५ मध्ये प्रचार व प्रसिध्दी कार्यक्रम 
राबविण्यासाठी सहआयुक्त, पशुसंवर्धन (मुख्यालय) यांना कार्यक्रमाचे कार्यान्वयन तसेच संनियंत्रण करण्यासाठी 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने विषयांकित देयके आयुक्त, Wass यांच्या कार्यालयाकडे थेट सादर 
करण्यात यावीत. सहआयुक्त, TAIT (मुख्यालय) यांनी प्रस्तुत कार्यक्रम राबविण्याबाबतचा अहवाल शासनास 
सादर करावा. 
४. प्रस्तुत प्रचार व प्रध्दिती कार्यक्रम राबविण्यासाठी खर्च करतांना शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय/ आदेश/परिपत्रके यानुसार तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३० / 
२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये निर्गमित नियम पुस्तिका १९७८ मधील तरतूदींचे/ अटी व 
शर्तीचे काटेकारपणे पालन करण्यात यावे. 
५. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी उपरोक्त नमूद देयकांबाबत कोणत्याही प्रकारचा विलंब 
न करता सदर देयके सन २०२४-२५ या चालू आर्थिक वर्षांत देय होतील याची दक्षता घ्यावी. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०८०२१७२२०६८५०१ असा आहे. सदर झासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NIWRUTTI BHAGUJI MARALE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8a75c414ff50ce35220c63cd53d2eb1a99a474c02300beea74 
bb051c4c3c90a9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BHAGUJI MARALE ०५४५ nae" 
(नि. भा. मराळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१ मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री सचिवालय, 

मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा.उप मुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, उप मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, 

मुंबई. 
५) मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मपवि-२०२४/प्र.क्र.१३/पदु-२ 


७ मा.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई. 

८) आयुक्त पश्युसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, WAI आयुक्तालय, औंध, पुणे-६७ 

९) महालेखापाल -१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१०) अधिदान व लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय,जि.पुणे. 

१२) कक्ष अधिकारी/ अवर सचिव (पदु -१/३/४/१६), PA, aa, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) निवडनस्ती (पदु-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


